महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः कअनि-११२०/प्र.क्र.३४/१४-ब 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 
तारीख: ०६ जुले, २०२३ 


संदर्भ:- सामान्य प्रशासन विभाग, शासन Brea समक्रमांक दिनांक १९.०८.२०२०, 
व दिनाक ०७.१०.२०२२. 


शासन आदेशा 

श्री.अशोक नाईकवाडे, कक्ष अधिकारी, कृषी व पदुम विभाग यांची सेवा संदर्भाधीन दिनाक १९.०८.२०२० 
च्या आदेशान्वये नगर विकास विभागाच्या अधिपत्याखालील उल्हासनगर महानगरपालिका या कार्यालयातील 
“उपायुक्त” या पदावर प्रतिनियुक्तीने एक वर्षांच्या कालावधीसाठी उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. त्यानुसार 
श्री.अशोक नाईकवाडे, कक्ष अधिकारी यांना सदर पदावरील नियुक्ती स्वीकारण्यासाठी कृषी व पदुम विभागाने 
दिनाक 22.02.2029 (म.नं) पासून कार्यमुक्त केले असून श्री.नाईकवाडे हे दिनाक 23.02.2029 (4.4) पासून उक्त 
नमूद कार्यालयात प्रतिनियुक्तीने कार्यरत आहेत. तद्नंतर श्री.नाईकवाडे यांच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या कालावधीस 
संदर्भाधीन दिनाक ०७.१०.२०२२ च्या आदेशान्वये मुदतवाढ देण्यात आली असून त्यांचा प्रतिनियुक्‍्तीचा कालावधी 
दिनाक २२.०२.२०२३ रोजी संपुष्टात आला आहे. 
२. या आदेशान्वये, श्री.अशोक नाईकवाडे, कक्ष अधिकारी यांच्या नगर विकास विभागाच्या अधिपत्याखाळील 
उल्हासनगर महानगरपालिका या कार्यालयातील “उपायुक्‍त” या पदावरील प्रतिनियुक्ती काळावधीस एक वर्ष 
म्हणजेच दिनांक २२.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. श्री. अशोक नाईकवाडे यांच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या 
अनुषंगाने दिनाक १९.०८.२०२० च्या शासन आदेशातील इतर अटी व शर्ती कायम राहतील. 
३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०७०६१५३६४३५४०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


VINAYAK 
BABURAO MANE 


(वि.बा.माने) 
अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


-0 


अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, कृषी व पदुम विभाग व नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
सह/उप सचिव (आस्थापना), कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

श्री.अशोक नाईकवाडे, उपायुक्‍त, उल्हासनगर महापालिका, उल्हासनगर (प्रशासकीय विभागामार्फत) 
प्रशासक तथा आयुक्‍त, उल्हासनगर महापालिका, महानगरपालिका मुख्यालय, चोपडा कोर्ट रोड, उल्हासनगर. 
निवड नस्ती/संग्रहार्थ (का.१४ब) 


AD 


AN 
cee lh COCOONS SC Es >. 


oc 


mm LS 


